" महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉमेशन-मित्र 
(Maharashtra Institution for Transformation- 
MITRA)" या संस्थेच्या कार्यालयासाठी नविन 
प्रशासन भवन इमारतीमध्ये जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११८/प्र.क्र.२५/२०१८/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ : शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-१११८/प्र.क्र.२५/२०१८/२२, दिनांक २८.१.२०२१ 


प्रस्तावना : 

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष यांचे दालन व कार्यालयासाठी १२०० चौ.फूट जागा वाटप 
करण्याबाबतचा संदर्भाधीन दिनांक २८.१.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करुन सदर १२०० चौ.फूट जागा " 
महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशनन फॉर ट्रान्सफॉमेशन-मित्र (Maharashtra Institution for Transformation-MITRA) " aT 
संस्थेच्या कार्यालयासाठी वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


झासन निर्णय : 

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष यांचे दालन व कार्यालयासाठी १२०० चौ.फूट जागा वाटप 
करण्याबाबतचा संदर्भाधीन दिनांक २८.१.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करुन सदर १२०० चौ.फूट जागा " 
महाराष्ट्र इन्स्टिटयूशनन फॉर ट्रान्सफॉमेशन-मित्र (Maharashtra Institution for Transformation-MITRA) " aT 
संस्थेच्या कार्यालयासाठी वाटप करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा 
संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२३१४०७०७२७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, me 
SUVARNA 


GANESH GAWDE =< 
(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा / परिषद व संसद सदस्य, 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११८/प्र.क्र.२५/२०१८/२२ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (का.१४१२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर(सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 


उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी. समोर, मुंबई. 
शाखा अभियंता (सा.बां. बंगळो, नवीन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई. 

शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


